Reg . No . NPCITY / 236 / 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ [ पृष्ठे १५ ,किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


___ पृष्ठे 


१ - २ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, १ -२ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती २-१५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६८० . 

विधि व न्याय विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ 
क्रमांक डीजीपी- १२१५- प्र. क्र . २८७- का . १४ - २०१७. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधान) नियम १९८४ च्या नियम १३ अन्वये अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालय , अकोट येथे अॅड . अजित विजयराव 
देशमुख व अॅड . गंगाराम लक्ष्मण इंगोले यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधान ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
अ- एक - १ (१४८० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर 
अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८१ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावी- २३२ - २०१७. 

उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचेकार्यालयीन धारकेवरील भू. सं.प्र.क्र . ५० -४७- २०१२-१३, मौजा सोमठाणा , ता . चांदूर बाजार , 
जिल्हा अमरावती ( करजगाव बृहत लघु प्रकल्पाचे कामाकरिता) या प्रकरणात भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्र प्रक्रअ- भूसं .- अका- कावी -७२० , 
दिनांक २०-०६- २०१६ नुसार काढण्यात आलेली होती. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , 
दिनांक जुलै २१- २७ , २०१६ ला पृष्ठ १४-१७, अनुक्रमांक २२२९ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
या करीता 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 


संपादीत क्षेत्र 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 


( २ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 
१ १२ 


संपादीत क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
१२२ 


하 


하 


는 


좀 


१०९ पै 
१०९ पै 


एकूण क्षेत्र 


२ ४० 


एकूण क्षेत्र 


४ ३० 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


११२ ०९ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


११३ ९९ 


अमरावती : 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . १६८२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक कावि- भूसंपादन-मं. अ.-२०७३-२०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र. क्र . ७७- भाग अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


क्र . १६० , महसूल व वन विभाग , अधिसूचना दिनांक ११- ०९ - २०१५ , क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४- प्र .क्र . ७७- भाग - २- अ- २ , दिनांक १८ - ०२- २०१६ ( यात 
यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


मालक 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८३ - २०१२- १३ , 

गाव गारगुंडी, तालुका देऊळगावराजा , जिल्हा बुलडाणा 
अ . क्र . नगर भूमापन मोकळी जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्रफळ 

क्रमांक 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . चौ . मी . 

चौ . मी . 
निरंक २१ . १० 

२१. १० 
निरंक ४५.९० 

४५.९० 
निरंक ४१. २० 

४१. २० 
निरंक १६ . ५० 

१६ . ५० 
निरंक 

३२.६० ३२ .६० 


م 


م 


به 


س 


ه 


م 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


अनुसूची- एक - चालू 
( ३ ) _ ( ४) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 
निरंक 

१४ . ४० 
निरंक 

३३ . ०० 
निरंक 

२५ . ४० 
निरंक 

२७. १० 
निरंक 

२६ . ६० 
निरंक 

२० . ७० 
निरंक 

४० .०० 
निरंक 

२१ . ४० 
निरंक 

२९ . २० 
निरंक 

२९ . २० 
निरंक 

३१. १० 
निरंक 

३१ . ७० 
निरंक 

३४ . ०० 
निरंक 

७० . १० 
निरंक 

९५. ०० 
निरंक 

५७. ७० 
निरंक 

२६. १० 
निरंक 

१९. ७० 
निरंक 

४७.५० 
निरंक 

३३ . ७० 
निरंक 

६५ . १० 
निरंक 

३६ . ६० 
निरंक 

२१ .१० 
निरंक 

२० .८० 
निरंक 

१९ . ०० 
निरंक 

२० . ६० 
निरंक 

८३.८० 
निरंक 

७७.९० 
निरंक 

११५. ४० 
निरंक 

४४.३० 
निरंक 

७७ . ५० 
निरंक 

६६ .०० 
निरंक 

३४.९० 

४१ . २० 
निरंक 

७७ . ४० 
निरंक 

६३. २० 
निरंक 

७५. ३० 
निरंक 

५९ . १० 
निरंक 

५९ . १० 
निरंक 

४७ . ५० 
निरंक 

१३७ . १० 
निरंक 

२६ . ०० 


१४ . ४० 
३३ .०० 
२५ . ४० 
२७. १० 
२६ . ६० 
२० . ७० 
४० . ०० 
२१ . ४० 
२९ . २० 
२९ . २० 
३१ . १० 
३१. ७० 
३४ . ०० 
७० . १० 
९५.०० 
५७ . ७० 
२६. १० 
१९ . ७० 
४७.५० 
३३ . ७० 
६५ .१० 
३६ .६० 
२१. १० 
२० .८० 
१९ . ०० 
२०. ६० 
८३.८० 
७७.९० 
११५ . ४० 
४४ . ३० 
७७. ५० 
६६ . ०० 
३४ .९० 
४१. २० 
99 .৪০ 
६३ . २० 
७५. ३० 
५९ . १० 
५९ . १० 
४७. ५० 
१३७. १० 
२६ . ०० 


९६ 


९७ 


१११ 


११२ 


११३ 
११४ 


११५ 


११६ 


निरंक 


११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२७ 
१२९ 


१३० 


१३१ 
१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


( १) 


( २) 


( ३ ) 


(५ ) 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


१३६ 


१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 


अनुसूची- एक - चालू 

____ ( ४ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 
निरंक 

८२. १० 
निरंक 

६१.०० 
निरंक 

३३ . ५० 
निरंक 

५६ . ४० 
निरंक 

४९ . ९० 
निरंक 

४० . ५० 
निरंक 

९९ . ५० 
निरंक 

६० .०० 
निरंक 

११३.३० 
निरंक 

९६ . ७० 
निरंक 
निरंक 

१३. १० 

४५ . ५० 
निरंक 

१७. ६० 
निरंक 

२१. ७० 
निरंक 

१६ . २५ 
निरंक 

५६. ४० 
निरंक 

१०५.६० 


चौ . मी . 
८२. १० 
६१.०० 
३३ . ५० 
५६ . ४० 
४९ . ९० 
४० . ५० 
९९. ५० 
६०.०० 
११३. ३० 

९६. ७० 
३८९.८० 
१३. १० 
४५ . ५० 
१७.६० 
२१ .७० 
१६ . २५ 
५६ . ४० 
१०५. ६० 


१५४ 


१५५ 


३८९ . ८० 


१५६ 


१५७ 


निरंक 


६४ 


६५ 


११० 
१३८ 
१५८ 


एकूण 


३४९८ . ६५ 


३४९८ . ६५ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा . 
खडकपुर्णा प्रकल्पासाठी मौजे गारगुंडी, ता . देऊळगावराजा, जि . बुलढाणा येथील विशेष बाबी 
अंतर्गत मंजूर पुनर्वसनानुसार जुन्या घरांचा ३४९८ . ६५ चौ. मी . खाजगी घराचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण 
भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( Standard of Living ) 
सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन : 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - तीन 
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक आरपीए - २००८ -प्र.क्र . २८९-र-१-महसूल व वन विभाग, मुंबई , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१० अन्वये खडकपुर्णा प्रकल्प , ता . देऊळगाव राजा, जिल्हा बुलढाणा या 
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात मौजे गारगुंडी, ता . देऊळगावराजा , जि . बुलढाणा या गावातील क्षेत्र 
किंवा घरे हे महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ किंवा त्यापुर्वीच्या 
अधिनियमाच्या निकषांपेक्षा कमी बाधित होत असल्याने सदरच्या प्रस्तावास “ खासबाब " म्हणून 
मान्यता मिळाली आहे . तसेच ग्रामपंचायत गारगुंडी ठराव क्र . ७, दिनांक २३- ०७- २०११ अन्वये 
नमूद आहे की , मौजे गारगुंडी येथील ४१ टक्के पुनर्वसन यापूर्वीच पूर्ण होऊन पुनर्वसनाची कामे 


अ - एक -२ (१४८० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


पूर्ण झालेली आहे . त्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये गारगुंडी येथील उर्वरित ५९ टक्के चे पुनर्वसन 
मंजूर झालेले आहे . त्यानुसार गावातील उर्वरित गाव नमुना आठ प्रमाणे दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार 
सहखुशीने नवीन गावठाणात भूखंड व नागरी सुविधा पाहिजे नाही असे लेखी दिलेले आहे. 
संबंधित भूधारक यांनी रूपये १०० चे मुद्रांक मूल्यांचे अभिलेखावर अभिलेख ED - 987592 
दिनांक १८ -०७ - २०११ ( नोंद क्र . १८४८ , दिनांक १८ - ०७- २०११ ) चे मुद्दा क्र . २ अन्वये आम्हास 
आपण देऊ केलेल्या जागा व कोणत्याही सोई- सवलती आम्हाला नको आहे असे लेखी असल्याने 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणेबाबत माहिती निरंक आहे. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 


: - नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 


आहे. 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - क्रमांक आरपीए- २०१५ प्र.क्र . १२९ ( २)-र -१- भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना 
आलेल्या अधिका- याचे पदनाम . 

वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे वाचावे ) कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
खालील अनुसूचीच्या रकाना २ मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलढाणा यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक , 

पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा. 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई , दिनांक १०-०६- ०२०१५ 

ण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,सिंदखेडराजा, ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या 
कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 

डॉ . विजय झाडे , 
बुलडाणा : 

जिल्हाधिकारी , 
दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१६ . 

बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८३. 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा :- १. मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे अतिरिक्त आदेश , दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१७. 

२. तहसिलदार , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 
3 . प्रभारी अधिकारी , ग्रामपंचायत निवडणूक विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय , वाशिम यांचे पत्र कक्ष- २१ - ग्रापनि- कावि- १०१८ - २०१७ , 

दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१७. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करणेबाबत 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-८ - अका( गृह )- कावि - १९८२ - २०१७. 


ज्याअर्थी, तांत्रिक व इतर अडचणींमुळे प्रभाग रचना व आरक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम राबविलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ चे पत्रान्वये जाहीर झालेला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


असून त्यामध्ये दिनांक २२-०९- २०१७ रोजीचे मध्यरात्री पासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे . तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य 
यांचे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ चे अतिरिक्त आदेशान्वये आचारसंहितेचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश आहेत . 

___ त्याअर्थी, मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा 
वापर करून , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 


टप्पे 


अनुसूची 
अ . क्र . निवडणुकीचे 

दिनांक 

फौ . दं . प्र . सं ., १९७३ चे कलम १४४ लागू 

केलेले ठिकाण 
( २ ) (३ ) 

( ४ ) 
नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारणे ते अंतिमरित्या दिनांक ०६ - १० - २०१७ ते 

निवडणूक निर्णय अधिकारी , यांचा कार्यालय 
निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची यादी दिनांक १६- १० - २०१७ 

परिसर ( तहसील कार्यालय) वाशिम /मंगरूळपीर / 
प्रसिध्द करणे . 

कारंजा व त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून १०० 

मीटरच्या परिसरात . 
मतदानाचे एक दिवस अगोदर व मतदानाचा दिनांक २६- १०- २०१७ व ( मतदानाचा वाशिम जिल्ह्यातील एकूण १४ ग्रामपंचायतीचे 
दिवस 

दिनांक ) दिनांक २७-१० - २०१७ (दिनांक मतदान केंद्रावर १०० मीटरच्या परिसरात . 
२६- १० - २०१७ रोजीचे रात्री ०० .०० वाजे 
पासून ते दिनांक २७- १०- २०१७ रोजीचे 

रात्रीचे २४ .०० वाजेपर्यंत ) 
३ मतमोजणीचा दिवस 

दिनांक २८ -१० -२०१७ 

मतमोजणीचेठिकाण व वेळ जिल्हाधिका-यांच्या 
मान्यतेने तहसीलदार निश्चित करतील त्यानुसार 

१०० मीटरच्या परिसरात राहील . 
उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागू केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई करण्यात आली आहे. 
१ . रात्री २२ .०० वाजता नंतर राजकीय पक्षांनी सभा घेऊ नयेत . 
२ . धार्मिकस्थळांचा निवडणुकीचे प्रचाराकरिता उपयोग करू नये. 
३ . आचारसंहितेच्या संपूर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही. सभा दरम्यान , मतदान दिवशी मतदान केंद्राचे 

ठिकाणी शस्त्र बाळगता येणार नाही. 
४ . मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचेठिकाणी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाचे १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे 

कामाव्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 
५ . राजकीय व कोणत्याही नागरिकांचे, अधिकारांचे हनन होणार नाही. 
६ . ई. व्ही . एम . ( EVM) मशीन गार्डपासून १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतिरिक्त कोणताही व्यक्ती प्रवेश करणार नाहीत . 
७. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवारासोबत ३ किंवा अधिक व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात असू 

नयेत . 


वाशिम : 
दिनांक २९ सप्टेंबर , २०१७ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८४ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र .क्र .- भूसं - अका- कावि -२४२- २०१७ 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाचे अधिसूचना क्रमांक क्र . एमआयएस - ११-२०१४-सीआर- ७७ - ए-२ , दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे .) याद्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ अधिनियम ” असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध ( ई) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( ए- झेड ) नुसार परिभाषित केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . असे अधिसूचित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा केला आहे ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये त्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण दिले आहे. अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) गरज आहे 
किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार , असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहेत ( जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावी). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या उपकलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांची माहिती , 
यासोबत अनुसूची -पाच मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहे ( जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम - ११ चे उपकलम (४) अन्वये असे घोषीत करण्यात येते की , सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या 
दिनांकापासून , उक्त अधिनियमाचेप्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचेकिंवा तिच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे 
अभिहस्तांकन करू नये किंवा कोणताही अडथळानिर्माण करू नये ; 


परंतु , उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थिती लेखी नोंदवून अशा जमिनीस किंवातिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे 
अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात ; 


परंतु, पुढे असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , जाणीपूर्वक या तरतुदींचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा 
पोहाचली असेल , तर त्याबाबत जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


यापुढे असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा करण्यात 
येईल) चे नियम १० मधील उप -नियम ( ३ ) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत 
आहेत . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( जो ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचीत शासन आहेत , म्हणून उक्त अधिनियमाचे 
अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ,मंगरूळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ -४७- २०१७ - १८ , 
गाव धानोरा बु., तालुका मंगरूळपीर, जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नं . अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

० ८१ 
१६५ 

० २८ 


( २ ) 


१३८ 


ee 


एकूण . . 


१०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


अनुसूची- दोन 
बुडीत क्षेत्राच्या कामासाठी 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण : 


प्रकल्पाचे नाव 


: - स्वासिन ल . पा . योजनेच्या कामासाठी. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


स्वासिन ल . पा . योजनेच्या कामासाठी . 


सामाजिक फायदे 


या प्रकल्पाचे ५८८ हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून , लाभ 
क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी 
संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक 
कारणे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३- ३- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचेप्रकरण दोन व 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त - सबब , माहिती निरंक . 

यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : - आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक 

करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम 


( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार 

झाली आहे त्याचा तपशील . 


: - निरंक . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या योजनेचे Plan चेउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


अ- एक -३ ( १४८० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १६८५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . क्र .- भू . सं .- अका.- कावि- २४४ - २०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासनाचे महसूल व वन विभागाचे अधिसूचना क्रमांक एम . आय. एस .- ११- २०१४ - सी आर .७७- ए - २, दिनांक १९ 
जानेवारी , २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) याद्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ अधिनियम ” असा केला आहे) चे कलम ३ 
चे उपबंध ( ई ) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( ए- झेड ) नुसार परिभाषित 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी, अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हयांना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल , असे अधिसूचित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -एक मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींची ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिनी ” असा केला आहे .) यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- दोन मध्ये त्याच्या स्वरूपाचेविवरण दिले आहे अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा 
केला आहे ) गरज आहे ,किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप- कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे; 
____ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिंचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहेत ( जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचेनिर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची माहिती 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहे ( जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा) . 

___ त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उप -कलम ( ४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की , सदर अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून उक्त अधिनियमाचेप्रकरण - चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचेकिंवा तिच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे 
अभिहस्तांकन करू नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास 
उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात ; 

__ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळेत्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान 
किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिका -यांकडून नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही . 

___ यापुढे असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्ययावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत , म्हणून उक्त अधिनियमांचे 
अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरूळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमिचे वर्णन 
भू . सं . प्र .क्र . २- ४७- २०१७ - १८ , गाव मंगरूळपीर , तालुका मंगरूळपीर , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
गट नंबर 

( २ ) 

हे . आर 
१११/ ३ 

० ११ 
२८९ 


११२ 


एकूण . . ३०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ -२५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


११ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचेविवरण 
प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
सामाजिक फायदे 


अनुसूची - दोन 
: - बुडीत क्षेत्राच्या कामासाठी . 

स्वासिन , ल. पा . योजनेच्या कामासाठी. 
: - स्वासिन, ल. पा. योजनेच्या कामासाठी . 

या प्रकल्पाचे ५८८ हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार 
असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची - तीन 

: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


अनुसूची - चार 

( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त , 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : - आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

आली आहे त्याचे पदनाम 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे :- निरंक . 

त्याचा तपशील . 


टीप- उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र.क्र .-भू.सं .- अका.- कावि - २४६-२०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासनाचे महसूल व वन विभागाचे अधिसूचना क्रमांक एम . आय. एस .- ११ - २०१४ - सी . आर. ७७-ए-२,दिनांक १९ 
जानेवारी, २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) याद्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ अधिनियम ” असा केला आहे ) चे कलम ३ 
चे उपबंध ( ई ) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( ए- झेड ) नुसार परिभाषित 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी, अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हयांना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल , असे अधिसूचित केले आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एक मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींची ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिनी ” असा केला आहे .) यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- दोन मध्ये त्याच्या स्वरूपाचेविवरण दिले आहे अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
केला आहे ) गरज आहे , किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप - कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिंचेविस्थापनाच्या आवश्यकेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेली आहेत ( जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावी) ; । 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचेनिर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची माहिती 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहे ( जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उप - कलम (४ ) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की , सदर अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून उक्त अधिनियमाचेप्रकरण - चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचेकिंवा तिच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे 
अभिहस्तांकन करू नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करून नये ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून अशा जमिनीस किंवातिचे भागास 
उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान 
किंवा इजा पोहचली असेल , तर त्याबाबत जिल्हाधिका- यांकडून नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही . 

यापुढे असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात 
येईल ) चेनियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्ययावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत . 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध ( ओ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत ,म्हणून उक्त अधिनियमांचे 
अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरूळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमिचे वर्णन 
भू . सं . मा . क्र . २- ४७ - २०१७ - १८ , गाव चेहेल , तालुका मंगरूळपीर , जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
गट नंबर 

( ३ ) 
हे . आर 
९ २६ 


० 


( २ ) 


० 


w 


० 


w 


० 


c 


० 


० 


HOMo०००० 


n 


० 


6 


० 


० 


० 


० 


3 


& 


० 


. 


6 


० 


० 


एकूण 


. . २८ ६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


१३ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचेविवरण 
प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
सामाजिक फायदे 


अनुसूची - दोन 

: - बुडीत क्षेत्राच्या कामासाठी . 
: - स्वासिन , ल. पा . योजनेच्या कामासाठी. 

स्वासिन , ल . पा . योजनेच्या कामासाठी . 
या प्रकल्पाचे ५८८ हे. आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार 
असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . 
शेतक - यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची - तीन 

: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


अनुसूची - चार 
: - ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण दोन व प्रकरण-तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : - आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 

आली आहे त्याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे : - निरंक . 

त्याचा तपशील. 


( २ ) 


टीप- उक्त जमिनीच्या/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ,मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण 
करता येईल . 

राजेश पारनाईक 
मंगरूळपीर : 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७. 

मंगरूळपीर. 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८७ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उविअ- भूसं - रेल्वे - कावि - ११५८ - २०१७. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४० - ४७- २०१५ -१६, मौजा दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ मधील कलम- १९ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जुलै, २० -२६, २०१७ रोजी पृष्ठ २५ व २६ अनुक्रमांक १२१७ वर प्रकाशित 
करण्यात आली आहे, त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 
या करीता 

असे वाचावे 


वगळावयाचे क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( २ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


वगळावयाचे क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
००५ 
००७ 


० २४ 


२४ / १ 
२४ /२अ व २४/ २ ब . . 


हे . आर 
० १९ 
१५३ 


२४/ १ 
२४ / २अ व २४/ २ ब . . 


१६० 


एकूण 


१ ८४ 


एकूण . . 


१७२ 


० १२ 


दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१७ . 
अ - एक - ४ (१४८० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८८ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उविअ- भूसं- रेल्वे - कावि - ११७३ - २०१७ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-४७-२०१५- १६ , मौजा सिंगद , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ मधील कलम - १९ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक जुलै , २०- २६ , २०१७ रोजी पृष्ठ ३२ व ३४ अनुक्रमांक १२२१ वर प्रकाशित 
करण्यात आली आहे , त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
या करीता 

असे वाचावे 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

(१) 


अंदाजित क्षेत्र 

(२) 
हे . आर 
० ९७ 


वगळावयाचे क्षेत्र 

(३) 
हे . आर 


अंदाजित क्षेत्र 

( २ ) 
हे . आर 
० ५८ 


. . 


२९ 


वगळावयाचे क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 

० ३९ 
पुर्वी संपादित क्षेत्र 

० १० रस्ता 
० ०९ रस्ता 


६४/ १ 


६४ / १ 


० १७ 
० ६० 


० ०७ 
० ५१ 


९२ 


९२ 


एकूण . . 


१७४ 


एकूण . . 


११६ 


० ५८ 


नितीनकुमार हिंगोले , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 


पुसद : 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१७. 


पुसद . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६८९ . 

विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

मुदतवाढ अधिसूचना 
क्रमांक कावि-विभूअ -जिगाव- अका-१९७- २०१७. 

मा . जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांचे आदेश क्र . कक्ष ७:२- प्रअभूसं- नक्र . १०२+ १०८ / क १९- मु . वाढ- कावि ६२६६- २०१७, दिनांक २७ सप्टेंबर , 
२०१७ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४/ २००८- ०९ , मौजे पातोंडा, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा , खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे जिगाव 
प्रकल्पाच्या प्रकरणामध्ये कलम १९ करिता प्रकरणात पुर्तता करणे कामी दोन महिन्याची मुदतवाढ दिनांक २९ -९- २०१७ ते दिनांक २७-११- २०१७ पर्यंत 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९(१), ७ चे परंतुक 
दोनप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी दिलेली आहे . 


अनुसूची 
प्रयोजन 


अ . क्र . 


भू.सं .प्र . क्र . मौजे 


तहसिल 


क्षेत्र 


भूसंपादन अधिकारी 


कलम ११ चा 
दिनांक 
( ७) 


व्यपगत 
दिनांक 


( १) 


(२) 


(३) 


(५) 


(६) 


(८ ) 


(४) 
हे . आर 
११४ १६ 


१ 


३४/ २००८ - ०९ , पातोंडा 


नांदुरा 


बुडीत 


कं . क्र . १ जिगांव 


२९ - ८ - २०१६ 


२८ - ९ - २०१७ 
राजपत्रानुसार 


प्रकल्प 


( १) सदरचे आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील . 
( २) प्रकरणात कलम ११ (१) ची प्राथमिक अधिसूचना अ ते इ नुसार प्रसिद्धीची कार्यवाही अलाहिदा झालेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९- २५, २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


१५ 


(३ ) सदर आदेशाची प्रसिद्धी कलम १९ (१), ७ चे परंतुकाप्रमाणे कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताहीनिर्णय लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात 
येईल आणि तो अधिसूचीत करण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ . 


बी . एन . वानखेडे, 
विशेष भूसंपादन अधिकारी (कंत्राटी) क्र . १, 

जिगाव प्रकल्प , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६९० . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 
क्रमांक जिविशा -कलम -३६- अधिकार- ४०५४- २०१७. 

माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर , २०१७ मध्ये मुदत संपणा- या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१७ चा कार्यक्रम जाहिर झाला असून 
दिनांक १ सप्टेंबर , २०१७ रोजी पासून आचार संहिता लागू झाली आहे . वाशिम जिल्ह्यात एकूण २७३ ग्रामपंचायत निवडणूक करीता दिनांक 
७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मतदान होणार असून दिनांक ९ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे . 

ग्रामपंचायत निवडणूक सन २०१७ काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था कायम राखणेकामी कलम ३६ महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार 
पोलीस अधीक्षक यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांन्वये वाशिम जिल्ह्यातील सर्व फौजदार व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिका- यांना दिनांक ३ - १० - २०१७ ते 
दिनांक १२- १०- २०१७ पर्यंत खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करणे योग्य राहिल . 

( १) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणा-या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 
ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 

( २) कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गांनी व कोणत्या वेळात काढाव्यात किंवा काढू नये , असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे ; 

( ३ ) सर्वमिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या जागांच्या आसपास उपासनेच्यावेळी व कोणत्याही रस्त्यावरुन किंवा सार्वजनिक 
जागा किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न देणे ; 

( ४ ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व धक्यांवर व धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , कपडे धुण्याच्या व 
उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये , जत्रा, देवळे आणि इतर सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे ; 

( ५) कोणत्याही रस्त्यांत किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्ये वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचे, किंवा ढोल , ताशे 
व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ; 

(६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपकांचा उपयोग करण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ; 


( ७) सक्षम प्राधिका - यांने या अधिनियमाची कलमे ३३, ३५ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३, ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले 
व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र राहील . 


वाशिम : 


मोक्षदा पाटील , 
पोलीस अधीक्षक , 

वाशिम . 


दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


